राज्य शासनाच्या कार्यालयातील स्वच्छता व 
संचिका निपटारा मोहिम. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र. क्र. १५६/१८ (र. व का.) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८ / प्र. क्र.९/ १८ (र. व का), 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 


परिपत्रक : 


मंत्रालय तसेच राज्य शासनाच्या अनेक विभाग/कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता 
असल्याचे निदर्डानास आल्याने एक fears स्वच्छता मोहिम राबविण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 
३ ऑक्टोबर, २०१८ च्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


२. कार्यालयीन कामकाज नियमपुस्तिकेतील प्रकरण अकरा मध्ये अभिलळेखन, अभिलेखांचे 
वर्गीकरण करणे, त्यांचे निदणीकरण करणे व ते नष्ट करणे या संबंधीच्या तरतूदी विहित करण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच त्यानुसार कार्यवाही करण्यासंबंधी मंत्रालयीन विभाग तसेच राज्य शासनाच्या सर्व विभाग / 
कार्यालयांना वेळोवेळी सूचित करण्यात आलेले आहे. तथापि सदर तरतूदींचे योग्यरित्या पालन केले जात 
नसल्याने अनेक विभाग / कार्यालयांमध्ये बंद करण्यात आलेल्या संचिका मोठ्या प्रमाणावर पडून असल्याचे 
व त्यामुळे अनेक कार्यालये अस्वच्छ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर बाबीची राज्य मंत्रिमंडळाने 
गांभीर्याने दखल घेतली आहे. 


3. सबब सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांच्या नियंत्रणाखाळीळ सर्व विभाग / 
कार्यालये यांना पुन्हा सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांचे विभाग / कार्यालय स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीने 


अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यासाठी एक विशेष मोहिम हाती घ्यावी. 
त्यासाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मधील सूचनांप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण २०१८/प्र. क्र. १५६/कार्यासन १८(र. व का.) 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८१०१९१२०५०७४५०७ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samridhi V. Angolkar 
Date: 2018.10.19 12:11:23 +05'30' 


(समृद्धी अनगोळकर) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
३. मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती ), 
. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती ), 
५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, 
६. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
. मा. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 
११. प्रबंधक , लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, 
१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 
१३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१४. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
१५. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 
१६. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, मुंबई, 
१७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१९. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२०. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / 
२१. प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 
२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 
२३. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२४. निवड नस्ती (कार्यासन १८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


